सन १९७५-७७ मधीळ आणीबाणीच्या 
कालावधीत लोकशाहीकरीता लढा देणा-या 
ज्या व्यक्‍तींना बंदिवास सोसावा लागला अशा 
व्यक्‍तींना देण्यात येणा-या मानधनाकरीता 
अनुदान वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक - बियुडी-१४१९/प्र.क्र.१०१/स्वासैक.१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक - १२ मार्च, २०२०. 


वाचा :- शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, बियुडी-१४१९/प्र.क्र.१०१/स्वासैक.१, 
दि. ०३/०३/२०२०. 


शुध्दीपत्रक :- 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक ०३ मार्च, २०२० मध्ये परिच्छेद क्र.३ येथे 
संगणक सांकेतांक (२२३५ ७२०२५) ऐवजी (२२३५ सी२०५) असे कृपया वाचण्यात यावे. 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२००३१२१५०९०२३००७ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Hemant Gorakhnath sa 
Mhapankar 


(हे. गो. म्हापणकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

४. सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 

५. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. महाळेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
८. प्रधान सचिव व वि.चौ.अ.-१, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. उप सचिव, (स्वा.सै.क.), सा.प्र.वि.मंत्रालय, मुंबई 

१०.सर्व विभागीय आयुक्‍त 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बियुडी-१४१९/प्र.क्र.१०१/स्वासैक.१ 


११.सर्व जिल्हाधिकारी 

१२.निवासी लेखा परिक्षा अधिकरी, मुंबई / नागपूर 
१३.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई / नागपूर 

१४.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकरी 

१५.सा.प्र.वि., कार्या.२५, मंत्रालय, मुंबई 

१६.क.अ.वित्त विभाग (अर्थ-१३/व्यय-४) मंत्राळय, मुंबई 
१७.निवडनस्ती, ( स्वा.सै.क.१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


